खरसुंडी, ता.आटपाडी, जि.सांगळी येथील 
प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० खाटांच्या ग्रामीण 
रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीवर्धन-२०२४/ प्र.क्र. २७५/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: २० सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/कक्ष-३/टे- 
२/न.क्र.२४७५/श्रे.व./खरसुंडी प्रशासा/१४८८९/२४, दिनांक ०१.०८.२०२४. 
प्रस्तावना :- 
खरसुंडी, ता.आटपाडी, जि.सांगली येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे 30 खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयात 
श्रेणीवर्धन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


खरसुंडी, ता.आटपाडी, जि.सांगली येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे 30 खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयात 
श्रेणीवर्धन करण्यास “विशेष बाब” म्हणून या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०९१४२३१०७३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KAVITA 
PRADIP 
PISE 


‘A PRADIP PISE 
TOF 


(कविता पिसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


महालेखापाल (लेखा व STARE AAT व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 

सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ), आरोग्य सेवा, पुणे. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, सांगली. 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली. 

निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


LC C AW A  -0 


roe 6 —& 


